मोटार वाहन विभागातील नवनियुक्त सहायक 
मोटार वाहन निरीक्षकांच्या सेंट्रल इन्स्टिटयूट 
ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट, पुणे या संस्थेतील 
प्रशिक्षणासाठी येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एमव्हीडी- १११९/प्र.क्र.२५०/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १२ जानेवारी, २०२३. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, क्र. टीआरएन-०९/प्र.क्र.३९/०९/१२-अ, 
दिनांक २३.०९.२०२१. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय, क्र.एमव्हीडी-१११९/प्र.क्र.२५०/परि-४, दि.०२.०९.२०२२. 
३) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.पआका/का-१३/प्रशिक्षण 
१४(२)/ २०२०/ जा.क्र. १४७, दि. ०४.०१.२०२३. 


प्रस्तावना :- उपर्निर्दिष्ट-३ येथील पत्रान्वये परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी विनंती 
केल्यानुसार, मोटार वाहन विभागातील नवनियुक्‍त १०० सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या 
सातव्या तुकडीचे सेंट्रल इन्स्टिटयूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट, पुणे या संस्थेतील प्रशिक्षणासाठी 
येणाऱ्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- सेंट्रल इन्स्टिटयूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट, पुणे या संस्थेतील मोटार वाहन 
विभागातील नवनियुक्त १०० सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांच्या सातव्या तुकडीच्या आठ 
आठवड्यांच्या प्रशिक्षणासाठी खाळील THA नमूद केल्यानुसार येणाऱ्या रु. १,८४,८०,०००/- 
(रुपये एक कोटी चौर्‍्याऐंशी लाख ऐंशी हजार मात्र इतक्या खर्चास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


प्रशिक्षणचा 
क्षणार्थींची प्रति दिन/ 
अ. संस्थेचे प्रशिक्षणाचा  । प्रशि! प्रशिक्षणाचा एकूण खर्च 
= पदाचे नाव संस्थेचे नाव ी प्रति 
: कालावधी संख्या रक्‍कम 
प्रशिक्षणार्थी 
खर्च 
सेंट्रल 
दि.१५.१२.२०२२ ते 
सहायक मोटार वाहन | इन्स्टिटयूट 
; . दि.०८.०२.२०२३ a रु.३,३००/- | रु.१,८४,८०,०००/- 
निरीक्षक ऑफ रोड oe 
$ 
ट्रान्सपोर्ट, पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी- १११९/प्र.क्र.२५०/परि-४ 


२. यासाठी येणारा खर्च "मागणी क्र. बी-३, २०४१ वाहनावरील कर, (०१) (०२) मोटार वाहन 
विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण (योजनांतर्गत) (२०४१ ०३४१)-१३ कार्यालयीन 
खर्च" या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात 
यावा. 


३. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग-पहिला उप विभाग-तीन मधील 
अनुक्रमांक-४ व महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका मधील परिच्छेद २७ (२) (अ) नुसार एखाद्या 
योजनेला/ प्रकल्पाला प्रशासकीय (वित्तीय मंजूरी धरुन) मान्यता देण्याबाबत आवर्ती खर्चाच्या 
बाबतीत वार्षिक रुपये पन्नास लक्ष व अनावर्ती खर्चाच्या बाबतीत रुपये पाच कोटी योजनेच्या 
खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना आहेत. या अधिकारान्वये 
सदरहू शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२३०११२१६११४०७४२९ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


LANGHI BHARAT R 


(भरत रा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 

३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

५. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/प्रशासन/लेखा), परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई. 
६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. उप सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. उप/सह सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

qo, कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११. संचालक, सेंट्रल इन्स्टिटयूट ऑफ रोड ट्रान्सपोर्ट, पुणे. 

१२. निवडनस्ती- (परि-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


